केंद्र व राज्य हिस्सा वितरण आदेठा 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन मधील 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते 
भागविण्याकरीता सन २०२०-२१ करीता प्राप्त 
झालेले केंद्र हिस्सा पहिला हप्ता भाग-१ 
अनुदान व त्यास अनुरुप राज्य हिडड्याचे 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-३५/योजना-५ 
बांधकाम AIA, AOA 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ६ सप्टेंबर,२०२१. 


वाचा :- १. वित्त विभाग शा.परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१. 
२. केंद्र शासनाचे आदेश W.3TV-99098/09/2020-29/DRDA(Part)(SI.No.28), दि.२७ 
मार्च, २०२१. 
३.ग्रा.वि.वि. शा.नि.क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२८/योजना-५, दिनांक १४ जुले, २०२१. 
४.केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. आर - 9909¥/09/2029-22/DRDA (३७५७४२) (SI.No.92), 
दि.०६.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामधील अधिकारी / 
कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 
यांच्याकडून संदर्भ क्र.४ अन्वये केंद्र हिऊर्याचा पहिला हप्ता भाग-१ अनुदान रु.३,०३,९४,५००/- 
(रुपये तीन कोटी तीन लक्ष चौऱ्याण्णव हजार raat फक्‍त) इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 


वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करीता मागणी क्र. एल-३, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन 
(६०% केंद्र हिस्सा) लेखाशिर्ष-२५१५ २५९३ अंतर्गत रुपये ४२६३.०९ लक्ष व जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा-प्रशासन (४०% राज्य हिस्सा) लेखाशिर्ष-२५१५ २६०१ अंतर्गत रुपये २८४२.०६ लक्ष इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता प्राप्त झालेले केंद्र हिऊ्याचा पहिला हप्ता भाग-१ अनुदान रु.३,०३,९४,५००/- (रुपये 
तीन कोटी तीन लक्ष demu हजार पाचशे फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा (४०%) 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-३५/योजना-५ 


रु.२,०२,६३,०००/-(रुपये दोन कोटी दोन लक्ष AAS SR फक्त) असे एकूण रु.५,०६,५७,५००/- 
(रुपये पाच कोटी सहा लक्ष सत्तावन्न हजार पाचहो waa) इतका निधी वर्ष २०२१-२२ मधील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे 
वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व 
वितरण अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वर उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता आवड्यक प्रतिमाह वेतनासाठी सरासरी खर्च विचारात घेऊन केंद्र हिस्सा ६०% 
रु.३,०३,९४,५००/- (रुपये तीन कोटी तीन लक्ष चौऱ्याण्णव हजार पाचशे फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य 
हिस्सा (४०%) रु.२,०२,६३,०००/-(रुपये दोन कोटी दोन लक्ष त्रेसष्ठ हजार फक्त) असे एकूण 
रु.५,०६,५७,५००/- (रुपये पाच कोटी सहा लक्ष सत्तावन्न हजार पाचहो फक्त) इतका निधी खालील 
विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व 
वितरण अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वर वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


विवरण पत्र. 
(रुपये लाखात) 
क्र. जिल्हा केंद्र हिस्सा केंद्र हिऱ्यास अनुरुप एकूण निधी 
पहिला हप्ता भाग-१ राज्य हिस्सा पहिला रु.५०६.५७५ 
६०% हप्ता भाग-१ ४०% 
(एकूण रु.३०३.९४५) (एकूण रु.२०२.६३०) 
1 १_| २ 3 8 दु 
१. | अहमदनगर १२.००० ¢,000 20,000 
2 अकोला १०.८८४ ७.२५६ १८.१४० 
३ अमरावती १०.५९० ७.०६० १७.६५० 
४. । औरंगाबाद ११.५८० ७.७२० १९.३०० 
षु. बीड १०.४८२ ६.९८८ १७.४७० 
६. भंडारा २.५६८ १.७१२ ४.२८० 
७. | बुलढाणा ११.३५८ ७.५७२ १८.९३० 
८ चंद्रपूर १०.७५२ ७.१६८ १७.९२० 
९ धुळे ११.८०२ ७.८६८ १९.६७० 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-३५/योजना-५ 


१० | गडचिरोली ११.१४८ ७.४३२ १८.५८० 
qq. | हिंगोली 3.802 2.26 ५.६७० 
१२. | जालना ७.२०० ४.८०० १२.००० 
१३. | कोल्हापूर १२.१७४ ८.११६ २०.२९० 
१४. लातूर ११.७०० ७.८०० १९.५०० 
१४. | नागपूर १२.२३४ ८.१५६ २०.३९० 
१६. नांदेड ११.९१६ ७.९४४ १९.८६० 
१७. | नंदूरबार ११.६२८ ७.७५२ १९.३८० 
१८. | नाशिक १२.१२० ८.०८० २०.२०० 
१९. | उस्मानाबाद ८७७०० ५.८०० १४.५०० 
२०. | परभणी १०.४८२ ६.९८८ १७.४७० 
२१. | पालघर ९.२९४ ६.१९६ १५.४९० 
22. पुणे १२.२४७ ८.१६५ २०.४१२ 
२३. | रायगड १०.२५० ६.८३३ १७.०८३ 
२४. | रत्नागिरी ५.४०० ३.६०० ९.००० 
२५. | सांगली ९.२४० ६.१६० १५.४०० 
२६. | सिधुदूर्ग ११.९१६ ७.९४४ १९.८६० 
२७. | सोलापूर १०.२०० ६.८०० १७.००० 
22. ठाणे ९.४९८ ६.३३२ १५.८३० 
२९. वाशिम १०.७७४० ७.१६० १७.९०० 
३०. वर्धा २.७०६ १.८०४ ४.५१० 
39. | यवतमाळ (9.1938 ५.१५६ १२.८९० 
एकूण ३०३.९४५ २०२.६३० ५०६.५७५ 
2) केंद्र हिऱ्याच्या निधीचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण 


विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०१)-जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) (२५१५ २५९३) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

३) राज्य हिऱ्याच्या निधीचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, 2494- इतर ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०१-जिल्हा ग्रामीण 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-३५/योजना-५ 


विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम), ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) (२५१५ २६०१) या लेखाशिर्षांतर्गत सन 2029-2022 च्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 
४ हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे, अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच सदर निधी खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात 
येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
५ सदरहु अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर प्रकल्प संचालकांनी पुढील माहिती:- १) मंजूर 
केलेली रक्‍्कम,२) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, 
४ सदर निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व ५ महाळेखापाल कार्यालयातील रकमेशी 
ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी कार्यासन क्र.योजना-२ व योजना-५, ग्राम विकास विभाग, 
बांधकाम भवन, २५-मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे पाठवावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०६१२१९१२०९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip Babasaheb Patil 


ege 
Di | | DN: c=IN, o=Government Of 
(2 Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400001, 
st=Maharashtra, 


Babasahe 
b Patil 


2.5.4.20=82e461e0a32ec649f0a60e4372 
f7cbbb3edff433d33cc0d95db6f8dbf1fa4 
f7f, 
serialNumber=6721aca60d5973c4d2654 
7269488f4f9d7c98360213c1a8ca7eccc3 
6035448, cn=Dilip Babasaheb Patil 


Date: 2021.09.06 15:36:08 +05'30' 
(दि.बा. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव केंद्र सरकार,ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली. 
सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१(७ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Aw A  -0 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-३५/योजना-५ 


६. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी. 

७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
८ 

९ 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

. अतिरिक्त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 
१०.जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 
११.मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सवी. 
१२.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सवी. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 
१४.कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 
१५.निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


